Reg.No. NPCITY / 236 / 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक ४८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्रहायण ११-१७ , शके १ ९ ४३ 

१ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 

- 


पृष्ठे 
नाही . 


नाही . 


. 


, 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 

विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
नियम व आदेश 

बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
संकीर्ण अधिसूचना : : नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर १-५ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


, 


1 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

: , 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


, 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३५३ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


, 


1 


, 


क्रमांक - सहा.अधि . ( आस्था ) -७१७-२०२१. 

( 
श्रीमती एन . एम . पंचारिया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ 
ते ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंन्त एकून दोन दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एम . पंचारिया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ - ब चे खालील तळटीप २ , अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . एम . पंचारिया , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसत्या तर त्या 
त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एन . एम . पंचारिया , 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 
दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ . 


1 


99 


. 


, 


ना . - एक -१ ( १६७७ ) . 


( 
१ 
) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्रहायण ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


1 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३५४ . 

आदेश 


66 


5 


5 


5 


क्रमांक - सहा.अधि . ( आस्था ) -७२०-२०२१. 

श्री . डी . के . भेंडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
वरोरा यांना दिनांक ७ सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक ९ सप्टेंबर , २०२१ 
पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक ५ सप्टेंबर , २०२१ 
रविवार , दिनांक ६ सप्टेंबर , २०२१ पोळा , दिनांक १० सप्टेंबर , २०२१ 
गणेश चतुर्थी , दिनांक ११ सप्टेंबर , २०२१ दुसरा शनिवार , दिनांक 
१२ सप्टेंबर , २०२१ रविवार व दिनांक १३ सप्टेंबर , २०२१ महालक्ष्मी / 
गौरी पूजन या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक ४ सप्टेंबर , २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ सप्टेंबर , २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . टी . पी . मोटे , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , गोंडपिपरी हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ , अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . टी . पी . 
मोटे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , गोंडपिपरी हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . " 

दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
गोंडपिपरी या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . टी . पी . मोटे हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत दिनांक ५ सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक ९ सप्टेंबर , २०२१ 
पर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
बल्लारपूर तसेच दिनांक १० सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक १३ सप्टेंबर , 
२०२१ पर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ . 


. 


, 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . के . भेंडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील . 


f 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ , अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . के . भेंडे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहीले असते . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३५६ . 

आदेश 


1 


जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . डी . के . भेंडे , हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत 
न्यायिक कामाचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर तसेच प्रशासकीय कामाचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . तसेच जिल्हा न्यायालयाचे 
आदेश क्रमांक व.लि .- ( सांख्यिकी ) -९९ -२०२१ , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ 
अन्वये शासकीय सुट्टीचे दिवशी चंद्रपूर येथील ज्या न्यायिक अधिकारी 
यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आलेला आहे . त्याप्रमाणे उपरोक्त न्यायालयाचा 
कार्यभार ठेवण्यात येत आहे . 


. 


दिनांक २ सप्टेंबर २०२१ . 

२ 


क्रमांक - सहा.अधि . ( आस्था ) -७२६-२०२१. 

श्री . ए . व्ही . ढोरे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , मुल यांना दिनांक ७ सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक ९ सप्टेंबर , 
२०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक ५ सप्टेंबर , 
२०२१ रविवार , दिनांक ६ सप्टेंबर , २०२१ पोळा , दिनांक १० सप्टेंबर , 
२०२१ गणेश चतुर्थी व दिनांक ११ सप्टेंबर , २०२१ दुसरा शनिवार या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक ४ सप्टेंबर , २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ११ सप्टेंबर , २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपर्यंत 

मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . व्ही . ढोरे , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मुल हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ , अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . व्ही . ढोरे , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
मुल हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . " 

दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
मुल या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . व्ही . ढोरे हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत दिनांक ४ सप्टेंबर , २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
९ सप्टेंबर , २०२१ मध्यान्हापर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मुल यांच्याकडे तसेच दिनांक 
९ सप्टेंबर , २०२१ चे मध्यान्हानंतर ते दिनांक ११ सप्टेंबर , २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , सिंदेवाही यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


“ 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३५५ . 


" 


आदेश 


. 


" 


क्रमांक - सहा.अधि . ( आस्था ) -७२३-२०२१. 

श्री . टी . पी . मोटे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , गोंडपिपरी यांना दिनांक ७ सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक 
९ सप्टेंबर , २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक 
, 

( 
५ सप्टेंबर , २०२१ रविवार , दिनांक ६ सप्टेंबर , २०२१ पोळा , दिनांक 
१० सप्टेंबर , २०२१ गणेश चतुर्थी , दिनांक ११ सप्टेंबर , २०२१ दुसरा 
शनिवार , दिनांक १२ सप्टेंबर , २०२१ रविवार व दिनांक १३ सप्टेंबर , 
२०२१ महालक्ष्मी / गौरी पुजन निमित्य सुट्टी असल्याने ) तसेच दिनांक 
५ सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक १३ सप्टेंबर , २०२१ पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्रहायण ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


३ 


3 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३५७ . 


, 


आदेश 


क्रमांक - सहा.अधि . ( आस्था ) -७२ ९ - २०२१. 


. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . भोसले , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सिंदेवाही हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ , अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डी . भोसले , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
सिंदेवाही हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . " 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
सिंदेवाही यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एस . डी . भोसले , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , मूल यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 

, 


श्री . सी . एच . कुलकर्णी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांना दिनांक ७ सप्टेंबर , २०२१ 
ते दिनांक ९ सप्टेंबर , २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ५ सप्टेंबर , २०२१ रविवार , दिनांक ६ सप्टेंबर , २०२१ पोळा , 
दिनांक १० सप्टेंबर , २०२१ गणेश चतुर्थी व दिनांक ११ सप्टेंबर , 
२०२१ दुसरा शनिवार , दिनांक १२ सप्टेंबर , २०२१ रविवार व दिनांक 
१३ सप्टेंबर , २०२१ महालक्ष्मी / गौरी पुजन या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
तसेच दिनांक ५ सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक १४ सप्टेंबर , २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


1 


. 


1 


. 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३५ ९ . 

आदेश 


1 


- 


f 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . सी . एच . कुलकर्णी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ , अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सी . एच . कुलकर्णी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . 

सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , भद्रावती यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . सी . एच . कुलकर्णी , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


1 


" 


1 


f 


f 


दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ . 


. 


क्रमांक - सहा.अधि . ( आस्था ) -७३७-२०२१. 

( 
श्री . म . आ . शिलार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक १४ सप्टेंबर , २०२१ 
ते दिनांक १६ सप्टेंबर , २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक १० सप्टेंबर , २०२१ गणेश चतुर्थी व दिनांक ११ सप्टेंबर , 
२०२१ दुसरा शनिवार , दिनांक १२ सप्टेंबर , २०२१ रविवार व दिनांक 
१३ सप्टेंबर , २०२१ महालक्ष्मी / गौरी पुजन या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
तसेच दिनांक ९ सप्टेंबर , २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१७ सप्टेंबर , २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच या कार्यालयाचे आदेश 
क्रमांक ६ ९६-२०२१ , दिनांक ३० ऑगस्ट , २०२१ अन्वये दिनांक 
७ सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक ९ सप्टेंबर , २०२१ पर्यंत मंजूर करण्यात 
आलेली एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी त्यांचे विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . म . आ . शिलार , २ रे सह दिवाणी 

२ 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ , अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . म . आ . 
शिलार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . म . आ . शिलार , हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत दिनांक ९ सप्टेंबर , २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १३ सप्टेंबर , २०२१ पर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे तसेच दिनांक 
१४ सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक १७ सप्टेंबर , २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३५८ . 


आदेश 


क्रमांक - सहा.अधि . ( आस्था ) -७३६-२०२१. 


, 


" 


1 


5 


श्री . एस . डी . भोसले , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सिंदेवाही यांना दिनांक २० ऑगस्ट , 
२०२१ ते दिनांक २७ ऑगस्ट , २०२१ पर्यंत एकूण आठ दिवसांची 
अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याची परवानगी या कार्यालयाचे आदेश 
क्रमांक ६६६-२०२१ , दिनांक १८ ऑगस्ट , २०२१ अन्वये मंजूर करण्यात 
आलेल्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक २८ ऑगस्ट , २०२१ ते दिनांक 
४ सप्टेंबर , २०२१ पर्यंत एकूण आठ दिवसाची वाढीव अर्जित रजा 
( दिनांक ५ सप्टेंबर , २०२१ रविवार व दिनांक ६ सप्टेंबर , २०२१ पोळा 
या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक २८ ऑगस्ट , २०२१ ते दिनांक 
७ सप्टेंबर , २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


5 


, 


दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्रहायण ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


, 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३६० . 


आदेश 


1 


क्रमांक - सहा.अधि . ( आस्था ) -७५३-२०२१. 

- . 


जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एस . जे . अंसारी , ह्या त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . तसेच जिल्हा न्यायालय यांचे 
आदेश क्रमांक व लिपीक ( सांख्यिकी ) -९९ -२०२१ , दिनांक ३१ ऑगस्ट , 
२०२१ मधील परिच्छेद क्रमांक ४ अन्वये महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी 
प्रतिबंधक कायदा , १ ९९९ ( MCOCA ) अंतर्गत दाखल होणारे सर्व रिमांड 
कामे व जामीनचे अर्ज जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ . 


श्री . एम . के . सोरते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांना दिनांक १८ सप्टेंबर , २०२१ 
ते दिनांक २० सप्टेंबर , २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . के . सोरते , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा हे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


1 


. 


1 


, 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३६२ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ , अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . के . 
सोरते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . " 


आदेश 


" 


. 


, 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एम . के . सोरते , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ . 


क्रमांक - सहा.अधि . ( आस्था ) -७६७-२०२१. 

श्री . म . आ . शिलार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना या कार्यालयाचे आदेश 
क्रमांक ७३७-२०२१ , दिनांक ७ सप्टेंबर , २०२१ अन्वये दिनांक 
१४ सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक १६ सप्टेंबर , २०२१ पर्यंत 

एकूण 

तीन 
दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
आलेल्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक १७ सप्टेंबर , २०२१ व दिनांक 
१८ सप्टेंबर , २०२१ या दोन दिवसाची वाढीव अर्जित रजा ( दिनांक 
१ ९ सप्टेंबर , २०२१ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक 
१७ सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक २० सप्टेंबर , २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३६१ . 


1 


आदेश 


क्रमांक - सहा.अधि . ( आस्था ) -७६०-२०२१. 


, 


श्रीमती एस . जे . अंसारी , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक १६ सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक 
१८ सप्टेंबर , २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक 
१ ९ सप्टेंबर , २०२१ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच दिनांक १८ सप्टेंबर , २०२१ रोजी महाराष्ट्र संघटीत 
गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा ( MCOCA ) चे ऑनलाईन कार्यशाळेला 
दुपारी ३.०० ते सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत उपस्थित राहावे 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . म . आ . शिलार , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


" 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ , अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . म . आ . 
शिलार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . " 


1 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . जे . अंसारी , जिल्हा न्यायाधीश 
२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


" 


" 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . म . आ . शिलार , हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ , अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . जे . 
अंसारी , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच 
पदावर कायम राहील्या असत्या . 


1 


, 


" 


दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २-८ , २०२१ / अग्रहायण ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


, 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३६३ . 

आदेश 


. 


, 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . भोसले , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सिंदेवाही हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ , अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डी . भोसले , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
सिंदेवाही हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . 

दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
सिंदेवाही यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एस . डी . भोसले , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , मूल यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


" 


" 


क्रमांक - सहा.अधि . ( आस्था ) -७८२-२०२१ 

श्रीमती एस . जे . अंसारी , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक ७६०-२०२१ , 
दिनांक १६ सप्टेंबर , २०२१ अन्वये दिनांक १६ सप्टेंबर , २०२१ ते 
दिनांक १८ सप्टेंबर , २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची मंजूर करण्यात 
आलेल्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक १ ९ सप्टेंबर , २०२१ ते दिनांक २० 
सप्टेंबर , २०२१ पर्यत दोन दिवसाची वाढीव अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . जे . अंसारी , जिल्हा न्यायाधीश 
२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ , अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . जे . अंसारी , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर ह्या जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
कायम राहील्या असत्या . 

जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एस . जे . अंसारी , ह्या त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांचेकडे तसेच जिल्हा न्यायालय यांचे आदेश क्रमांक व लिपीक 
( सांख्यिकी ) -९९ -२०२१ , दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०२१ मधील परिच्छेद 
क्रमांक ४ अन्वये महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा , १ ९९९ 
( MCOCA ) अंतर्गत दाखल होणारे सर्व रिमांड कामे व जामीनचे अर्ज 
जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात आलेला होता . 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ . 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३६५ . 

आदेश 


, 


1 


. 


. 


क्रमांक - सहा.अधि . ( आस्था ) -७८५-२०२१. 

श्रीमती व्ही . व्ही . चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांना दिनांक १४ सप्टेंबर , 
२०२१ ते दिनांक २३ सप्टेंबर , २०२१ पर्यंत एकूण दहा दिवसांची 
परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

जिल्हा न्यायालयाचे पृष्ठांकन क्रमांक ३ ९६७-२०२१ , दिनांक 
१ सप्टेंबर , २०२१ अन्वये दिनांक १४ सप्टेंबर , २०२१ व दिनांक 
१५ सप्टेंबर , २०२१ रोजीची एकूण दोन दिवसांची मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा दिनांक 
१६ सप्टेंबर , २०२१ चे विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . व्ही . चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ , अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती 
व्ही . व्ही . चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 

दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
बल्लारपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती व्ही . व्ही . चौधरी , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


, 


“ 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३६४ . 

आदेश 


f 


5 


" 


1 


. 


1 


क्रमांक - सहा.अधि . ( आस्था ) -७८४-२०२१. 

श्री . एस . डी . भोसले , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सिंदेवाही यांना दिनांक २७ सप्टेंबर , २०२१ 
ते दिनांक १ ऑक्टोबर , २०२१ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक २५ सप्टेंबर , २०२१ चौथा शनिवार , दिनांक २६ सप्टेंबर , 
२०२१ रविवार , दिनांक २ ऑक्टोबर , २०२१ गांधी जयंती व दिनांक 
३ ऑक्टोबर , २०२१ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक 
२५ सप्टेंबर , २०२१ चे लोक न्यायालय व रिमांडचे कामकाज आटोपल्यानंतर 
ते दिनांक ४ ऑक्टोबर , २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


f 


: 


चंद्रपूर 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ . 


( अवाच्य ) , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

चंद्रपूर . 


ना . - एक -२ ( १६७७ ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


